माथाडी मंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजामध्ये 
सुधारणा सुचविण्यासाठी उप समिती स्थापन 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.यूडब्ल्यूए २०१८/प्र.क्र.9८९/काम.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्र.यूडब्ल्यूए २०१८/प्र.क्र.9७८९/काम.५,दि.२९/१०/२०१८ 
२) सहायक कामगार आयुक्त (माथाडी) तथा सदस्य सचिव मुंबई यांचे 
दिनांक ०६/११/२०१८ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना : 


माथाडी मंडळाच्या कामकाजाच्या सुसूत्रीकरणासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणे 
आव्यक आहे. त्याचप्रमाणे मंडळाचे सध्याचे कामकाज, त्यांची रचना, त्यांना येणाऱ्या अडचणी, 
माथाडी कामगारांचे प्रश्न, त्यावर करावयाच्या उपाययोजना शासनाला सुचविण्यासाठी दिनांक २९ 
ऑक्टोबर,२०१८ रोजी उप समिती गठीत करण्यात आली असून समितीने गठीत झाल्यापासून 
कामकाजाच्या आठ दिवसात ACA सादर करणे आवश्‍यक आहे. सहायक कामगार आयुक्‍त 
(माथाडी) यांच्या दिनांक ०६/११/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उपसमितीच्या काम करावयाच्या 
कार्यकक्षेच्या स्वरुपाची व्यापकता, प्रत्येक माथाडी मंडळांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेऊन 
कागदपत्रांची पडताळणी व सखोल चर्चा करुन उपाय योजनांची शिफारस करावयाची असल्याने 
तसेच महाराष्ट्र विधी मंडळाचे आगामी हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज या बाबी लक्षात घेऊन 
उपसमितीस मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार उपसमितीस अहवाल सादर 
करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सहायक कामगार आयुक्त (माथाडी) यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने उपसमितीस शासनास 
अहवाल सादर करण्यास दिनांक १५/१२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१२११४४२४३६१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
[) [. 5 h ri ka n t [ व ce poetry Energy and Labour 


tp , st=Maharashtra, 
b24b5f5d1512bb47f7bae5ad 1db4953358cd43c999bdf0814c6b 


Pulkundwar seme चीच” 
(डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव (पत्राने), 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः यूडब्ल्यूए २०१८/प्र.क्र.७८९/काम.५ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, अ-६,मंत्राळयासमोर, नरीमन ogc, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई, 

६. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.मा.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 

११.कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१, 

१२.विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार), कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 

१३.बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१, 

१४.श्री.रविराज god, प्रभारी सह आयुक्‍त (माथाडी) 

१५.श्री.वि.के.बुवा, अप्पर कामगार उपायुक्‍त, कोकण विभाग 

१६.श्री.शैलेंद्र पोळ, कामगार उपायुक्‍त तथा औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ 

१७.श्री.वि.रा.पानबुडे, कामगार उपायुक्‍त तथा अध्यक्ष, किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मुंबई 

१८. श्री.बी.आर.देशामुख, कामगार उपायुक्‍त तथा अध्यक्ष, लोखंड व पोलाद बाजार 
कामगार मंडळ, मुंबई 

१९.श्री.विश्वास जाधव, सहायक कामगार आयुक्‍त तथा अध्यक्ष, माल वाहतूक कामगार मंडळ, 
बृहन्मुंबई 

२०.श्री.वेतन जगताप, सहायक कामगार आयुक्‍त तथा अध्यक्ष, पुणे माथाडी हमाल व इतर 
श्रमजीवी कामगार मंडळ, 

२१.श्री.मंगेश झोले, सरकारी कामगार अधिकारी तथा सचिव, कापड बाजार आणि दुकाने 
मंडळ, मुंबई, 

२२.श्री.प्रविण जाधव, सहायक कामगार आयुक्त, मुंबई शहर, 

२३.विभागातील सर्व कार्यासने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

२४.निवड नस्ती/काम.५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


